बकर टी . वॉशिंग्टन 


लेखिका: जन ग्लेटर , कॅथलीन थॉम्पसन 

चित्रे : रिक विपल 


बकर टी . वॉशिंग्टन 


मराठी अनुवादः सुशील मेन्सन 


1856 साली अमेरिकेतील व्हर्जिनिया राज्यात वसंत 
ऋतूचे आगमन झाले आणि तेथील एका शेतात एका 
मुलाचा जन्म झाला. या मुलाचे आईवडील त्या शेताच्या 
मालकाचे गुलाम होते. साहजिकच, हे मूल एक गुलाम 
म्हणूनच जन्मले . या मुलाचे नाव होते बुकर . 


बुकर, त्याची आई आणि त्याचा भाऊ जॉन एका 
छोट्याशा खोपटात राहात होते. या खोपटातील जमीन 
मातीची होती, खिडक्यांना काचा नव्हत्या आणि भिंतींना 
खड्डे पडले होते . नंतर याच घरात बकरची बहीण, अमांडाचा 
जन्म झाला . 


बऱ्याचदा सकाळी घरी काही खायला शिल्लक नसे. मग 
शेतातील जनावरे खात तोच मका बकर शिजवून खात असे . 
त्याच्याकडे अंगात घालायला फक्त एकच शर्ट होता . त्याची 
खडबडीत शिवण त्याला टोचत असे . वयानुसार शरीर 
वाढल्यावर शर्ट छोटा होऊ लागला की मगच त्याला नवा शर्ट 
मिळत असे. म्हणजे, त्याच्याकडे अंगात घालायला नेहमी 
एकच शर्ट उपलब्ध असे. 


नवीन शर्ट टोचत असल्यामुळे बुकरला आवडत नसे. 
तो शर्ट अंगात घातल्यावर त्याच्या अंगाला खाज सुटत 
असे . पण सुदैवाने त्याचा मोठा भाऊ दयाळू होता. तो 
बुकरचा नवीन शर्ट काही दिवस स्वत : घालत असे आणि 
बँकरला आपला शर्ट देत असे . यामुळे भावाच्या अंगाचीही 
लाही होत असे. पण काही दिवसांनी शर्टाची शिवण मऊ 
पडत असे . 


सर्वच गुलामांना शेतावर काही ना काही काम 
करावे लागे . बकरची आई शेतमालकाच्या घरी 
स्वयंपाक करण्याचे काम करत असे . शेतमालकाचे 
कुटुंब शेतानजिकच एका मोठ्या घरात राहात . 
बकरची आई शेतमालकाच्या कुटुंबियांचा स्वयंपाक 
आपल्या खोपटातच मोठ्या चुलीवर शिजवत असे. 
त्यामळे बकरला हिवाळ्यात खोपटे उबदार वाटत 
असे , पण उन्हाळ्यात तिथे खूप गरम होत असे . 

कधीकधी बुकरची आई शेतमालकासाठी 
शिजवलेल्या कोंबडीचे थोडे मांस स्वत : च्या 
कुटुंबियांसाठी बाजूला काढून ठेवत असे . पण 
बऱ्याचदा बुकरला एखादा बटाटा किंवा एक कप 
दूध यावरच भूक भागवावी लागत असे. 


छोट्या बकरला वेगवेगळी कामे करावी लागत . तो शेतावर 
काम करणाऱ्या मजुरांसाठी पाणी घेऊन जात असे . तो दर 
आठवड्याला चक्कीवर जाऊन मका दळून आणत असे . यासाठी 
त्याला जंगलातून वाट तुडवत चालावे लागे आणि घरी परतेपर्यंत 
अंधार होत असे . 

शेतमालकाच्या मुली शाळेत जात . बुकरला त्यांची वह्या 
पुस्तकांनी भरलेली दप्तरे उचलून शाळेपर्यंत सोबत जावे लागे . पण 
त्याला शाळेच्या आत जायला मात्र मनाई होती . 


1865 साली बुकर नऊ वर्षांचा असताना गुलामगिरी 
प्रथा बंद करण्यात आली. पण बुकरला त्याचा अर्थ कळला 
नाही . दररोज रात्री त्याची आई प्रार्थना करत असताना तो 
पाहायचा. तिला गुलामगिरीतून मुक्ती हवी होती . 


10 


आधी बुकरच्या आईने एका गुलामाशी लग्न केले होते. तिचा 
पती नजिकच्याच एका शेतावर काम करत असे. काही काळानंतर 
बकरचा सावत्र पिता पश्चिम व्हर्जिनियाला गेला . नंतर त्याने 
आपल्या कुटुंबियांना आणण्यासाठी एक गाडी आणि काही खेचर 
पाठवले . 

पश्चिम व्हर्जिनियाला पोहोचायला त्यांना दोन 
आठवडे लागले. गाडी अत्यावश्यक सामानाने खचाखच 
भरली होती. त्यामुळे मुलांना गाडीमागून चालत -चालत 
डोंगरदऱ्या पार करावे लागले . शेवटी एकदाचे ते पश्चिम 
व्हर्जिनियातील माल्डेन शहरात पोहोचले. तेथील घर 
काही फार बरे नव्हते. खरंतर ते आधीच्या घरापेक्षा 
खराबच होते . 


13 


बुकरचे सावत्र वडील मीठाच्या खाणीत काम करत . ते 
मीठ मोठमोठ्या लाकडी पिंपांमध्ये भरत . बुकर आणि 
त्याचा भाऊ जॉन यांनाही तिथे नोकरी मिळाली . 


एकदा एका तरुण युवकाभोवती लोक जमलेले असल्याचे 
बुकरने पाहिले . तो युवक लोकांना वृत्तपत्र वाचून दाखवत होता. 
त्या लोकांना लिहा -वाचायला येत नव्हते . पण ते युवकाचे 
वाचन लक्षपूर्वक ऐकत होते . पहिल्यांदाच बुकरला जाणवले की 
लिहा- वाचायला शिकल्यामुळे आपल्या विचारांमध्ये परिवर्तन 
होते , आपले आयुष्य सुधारते . त्यानंतर बुकरने ठाम निश्चय 
केला. त्याने लिहा-वाचायला शिकायचे ठरवले. जे जे शिकणे 
शक्य असेल ते ते शिकायचे नक्की केले . 


बकरच्या आईनेही त्याला पाठींबा दिला. तिने बकरला 
अक्षरे आणि अंक शिकायचे एक पुस्तक आणून दिले . हळहळ 
बकर त्यातून शिकत गेला. सर्वात आधी त्याने 18 ही संख्या 
शिकून घेतली. ही संख्या खाणीतील प्रत्येक पिपांवर लिहिलेली 
होती . 

बुकरला या पुस्तकाव्यतिरिक्त आणखीही बरेच काही 
शिकायचे होते . जवळच एका शिक्षकाने एक शाळा सुरू केली 
होती. बुकरला त्या शाळेत जावेसे वाटत होते . शेवटी त्याच्या 
सावत्र वडिलांनी त्याला परवानगी दिली . पण त्याला शाळेत 
जाण्याआधी पाच तास आणि शाळा सुटल्यावर दोन तास नोकरी 
करावी लागे. याच अटीवर त्याला सावत्र वडिलांनी शाळेत 
जाण्याची परवानगी दिली होती . 


शाळेत शिक्षकाने प्रत्येक मुलाला त्याचे नाव विचारले . 
बकरने पाहिले की प्रत्येक मुलाने दोन शब्दांचे नाव सांगितले. 
बँकरची पाळी आली तेव्हा त्याने आपले नाव सांगितले , बुकर 
वॉशिंग्टन. खूप वर्षांनंतर , त्याला आपले आडनाव टालिफेरों 
असल्याचे कळले. मग तो ते मधले नाव म्हणून वापरू लागला . 
तेव्हापासून त्याला बुकर टी . वॉशिंग्टन म्हणून ओळख मिळाली . 
एव्हाना तो लिहा -वाचायला शिकला होता. 


बुकर वॉशिंग्टनला आपल्या पूर्ण नावापेक्षाही आणखी 
खूप काही साध्य करायचे होते . त्याला शाळेचे शिक्षण पूर्ण 
करायचे होते . पण एव्हाना त्याच्या सावत्र वडिलांचे मन 
बदलले होते. बुकरने पूर्ण वेळ कामच करावे , अशी त्यांची 
इच्छा होती. त्यामुळे बुकर शाळा सोडून कोळशाच्या खाणीत 
काम करू लागला. 


कोळशाच्या खाणीत खुप अंधार आणि धूळ असे. तिथे 
काम करणे असुरक्षित होते. पण जेव्हा केव्हा वेळ मिळे 
तेव्हा बुकर खाणीतील दिव्याच्या प्रकाशात त्याचे एकुलते एक 
पुस्तक वाचत बसे. रात्री तो काही मैल चालत जाऊन 
शिक्षकाच्या घरी शिकायला जात असे . 


एकदा खाणीत काही लोक हॅम्पटन संस्थेबद्दल बोलत 
होते . ही संस्था कृष्णवर्णीय लोकांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण 
देत असे. एक चांगली नोकरी मिळवण्यासाठी लागणारे 
कौशल्य तिथे शिकायला मिळे. बकरला या संस्थेत जाण्याची 
तीव्र इच्छा झाली . 


1871 साली बकर पंधरा वर्षांचा झाला. तो 
खाणमालकाची पत्नी श्रीमती व्हायोला रफिन यांच्याकडे 
काम करू लागला. तिला खुश करणे हे महाकठीण काम 
होते . पण कोळशाच्या खाणीत काम करण्यापेक्षा हे काम 
बरे होते . बुकर हे काम करायला तयार झाला . 


श्रीमती रफिन यांच्याकडे बकरने दीड वर्ष काम केले . 
तिला कामात कसूर केलेली खपत नसे. पण ती बकरशी 
शिक्षणाविषयीही बोलत असे. काम झाल्यावर ती त्याला 
शाळेत जायची परवानगी देत असे . 


मालकीण श्रीमती रफिनने बुकरला साफसफाई 
करायला सांगितले . थोड्याच वेळात बूकरने हे काम 
संपवले . त्याने केलेले काम मालकिणीने बारकाईने पाहिले 
आणि त्याला पुन्हा साफसफाई करायला सांगितले. बकरने 
वारंवार साफसफाई केली. शेवटी फरशीवर बारीकसाही डाग 
राहीला नाही , खिडक्या स्वच्छ झाल्या आणि अवजारे 
एका जागी व्यवस्थित ठेवली तेव्हा कुठे मालकिणीच्या 
चेहऱ्यावर समाधान दिसले . 


23 


1872 सालच्या हिवाळ्यात बुकर हॅम्पटन संस्थेत 
शिकण्यासाठी पूर्व व्हर्जिनिया येथे गेला . तो आपल्यापासून 
दर गेल्याचे आईला वाईट वाटले. पण त्याने पुढे शिकावे, 
अशी तिचीही इच्छा होती. बुकरने थोडे पैसे साठवले होते . 
त्याच्या शेजाऱ्यांनीही त्याला शक्य तितकी मदत केली. 
तरीही प्रवासाला पुरतील आणि संस्थेची फी भरता येईल 
इतपत पैसे त्याच्याकडे नव्हते . 


शेवटी घोडागाडीसाठीही पैसै उरले नाहीत तेव्हा बुकर 
पायी चालू लागला. रिचमंड शहरात तो एका फुटपाथवर 
झोपला . पोटाची भूक शमवायलाही त्याच्याकडे पैसे नव्हते. 
पुढच्या दिवशी सकाळी त्याला जहाजात माल भरायचे काम 
मिळाले . तिथे काम करून त्याने हॅम्पटनला जाण्याइतके पैसे 
कमावले. 


बऱ्याच तरुणांना हॅम्पटन संस्थेत शिकायची इच्छा होती . 
पण सर्वांना सामावून घेण्याइतपत संस्थेची कुवत नव्हती. बकर 
तेथील सहाय्यक प्रिन्सिपल श्रीमती मॅकी याना भेटला. पण 
त्यादेखील त्याला प्रवेश मिळेल , याची खात्री देऊ शकल्या 
नाहीत . संस्थेची फी भरण्यासाठी त्याला काम करावे लागणार 
होते. बुकर खूप थकला होता. त्याचे कपडे खराब झाले होते . 
पण श्रीमती मॅकी यांना बुकरमध्ये काहीतरी विशेष आहे , असे 
जाणवले . तिने बुकरला थांबायला सांगितले. 

बुकर प्रिन्सिपलच्या खोलीबाहेर वाट पाहात थांबला. काही 
तरूण खोलीत जात होते , काही बाहेर पडत होते . अखेरीस काही 
तासांनंतर , प्रिन्सिपल बकरला बोलावून म्हणाल्या, " पुढच्या 
खोलीत केरकचरा काढायचा आहे . झाडू उचल आणि केर काढ . " 


बुकर पुस्तकांतून बरेच काही शिकला होता. पण 
आपले काम चोख कसे करावे, हेदेखील त्याला माहित 
होते . त्याने खोली तीन वेळा झाडली , चार वेळा सामान 
आणि भिंतींवरील धूळ साफ केली, सगळ्या वस्तू हलवून 
त्याखालची फरशी स्वच्छ केली, खोलीचा प्रत्येक कोपरा 
साफ केला. मग त्याने प्रिन्सिपलला काम पूर्ण झाल्याचे 
सांगितले. 
___ प्रिन्सिपलने पांढऱ्या रुमालाने टेबलवर घासन 
पाहिले. रुमालाला धूळ अजिबात चिकटलेली नव्हती. 
त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसले . " मला वाटतं , आता 
तुला संस्थेत प्रवेश मिळेल, " त्या म्हणाल्या . 


28 


29 


हॅम्पटन संस्थेत बकर टी . वॉशिंग्टनची शैक्षणिक 
कारकीर्द चांगली बहरली. तिथे तो अनेक कौशल्ये शिकला . 
तो शेती शिकला, विटा बनवायला शिकला , भाषण द्यायला 
शिकला तसेच अंकगणित, विज्ञान आणि इतिहासही शिकला. 
___ हॅम्पटनमधील शिक्षण पूर्ण करून बुकर शिक्षक बनला. 
दोन वर्षांनी त्याला प्रिन्सिपल पदाची नोकरी चालून आली. 
एका नव्यानेच सुरू होत असलेल्या शाळेत त्याला रुज 
व्हायचे होते . ही शाळा अलाबामा राज्यातील टस्कजी शहरात 
होती . 


u Duww wv Brucknya yang 
races andere im walkinto 754 


STOM 


1875 S ztukan strath 
281- 51.22 %3D607ARENCE 


1881 साली बकर टस्कजीला आला. पण तिथे ना 
शाळेची इमारत होती, ना शिक्षकवर्ग होता, ना विद्यार्थी 
होते. आपण स्वत: च शाळा आहोत , याची बुकरला स्पष्ट 
कल्पना आली. पण तो निराश झाला नाही . 

तो आसपासच्या गावांमध्ये फिरून विद्यार्थी गोळा करू 
लागला. जुन्या चर्चच्या इमारतीत तो शाळेचे वर्ग घेऊ 
लागला. पाऊस पडला की या शाळेचे छत गळत असे . 
डोक्यावर गळणाऱ्या पाण्याचा विचार न करता बुकर । 
शिकवत राहात असे. मग विद्यार्थी बुकरच्या डोक्यावर छत्री 
धरत असत . 

टी . वॉशिंग्टनच्या मनात या संस्थेबाबत 
मोठमोठ्या योजना घोळत असत . 


कालांतराने, टस्कजी संस्था बकरच्या अपेक्षेपेक्षा बरीच 
फोफावली . 1915 साली या संस्थेच्या 100 इमारती होत्या . 
त्यात 1500 विद्यार्थी शिकत होते. त्यांना 38 विविध 
कौशल्ये आणि विषय शिकण्याची संधी मिळत असे . 

टस्कजी संस्थेत विद्यार्थी जीवनाश्यक आणि उपयुक्त 
गोष्टी शिकत. बकर टी . वॉशिंग्टन आपल्या विद्यार्थ्यांना 
मोठ्या तन्मयतेने शिकवत असत . 


महत्त्वपूर्ण तारखा 
1856 अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया राज्यात गुलामाच्या पोटी जन्म . 
1865 गुलामगिरीतून मुक्ती . कुटुंबियांसोबत पश्चिम 

व्हर्जिनियातील माल्डेन शहरात प्रयाण. खाणीत नोकरी . 
1871 खाणमालकाची पत्नी , श्रीमती व्हायोला रफिन यांच्याकडे 

काम . काम झाल्यावर शाळेत जाण्याची परवानगी . 
1872 - 75 व्हर्जिनियातील हॅम्पटन संस्थेत प्रशिक्षण . 
1879 हॅम्पटन संस्थेत शिक्षक म्हणून नोकरी. 
1881 अलाबामामधील टस्कजी संस्थे 
1901 आत्मचरित्र “ अप फ्रॉम स्लेव्हरी ” प्रकाशित. 
1915 टस्कजी संस्थेच्या अध्यक्षपदी असताना निधन . 


